महाराष्ट्र राज्याची आपत्ती प्रवणता विचारात घेऊन 
राज्यात IRS प्रणाली लागू करण्यास प्रशासकोय 
मान्यता देणेबाबत, 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
(आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन ) 
शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०२०/प्र.क्र. ७७/आव्यप्र-१ 
मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२. 
दि. २९ सप्टेंबर, २०२१ 


प्रस्तावना : 


आपत्ती उद्धवल्यास त्यास तात्काळ प्रतिसाद दिल्यास होणारी जीवित / वित्तहानी कमी करणे शक्‍य 
होते त्यासाठी अत्याधुनिकरित्या प्रतिसाद देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन 
प्राधिकरणाने राज्य आणि जिल्हास्तरावर कार्यरत असलेली आपत्तकालीन कार्य केंद्रे सर्व साधनसामुग्रीने सुसज्ज 
करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. त्यास अनुसरून राज्याची आपत्ती प्रवणता विचारात घेऊन राज्यात IRS 
प्रणाली लागू करावयाची आहे. 


IRS प्रणाली देशातील काही राज्यात कार्यान्वित करण्यात आली असल्याने त्यासाठी Expression 
of Interest (EOI) प्रसिध्द करण्याऐवजी सरळ Request For Proposal (RFP) प्रसिध्द करण्यात यावे, असे 
माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने अभिप्राय दिल्याने माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाच्या पॅनल बरील मे. विप्रो या 
कंपनीची REP तयार करण्यासाठी निवड करण्यात आली होती. मे.विप्रो आणि राज्य शासनाच्या Maha-IT या 
दोन कंपन्यानी IRS प्रणाली लागू करण्यासाठी REP तयार केली आहे. मे.विप्रो यांनी सादर केलेल्या 300 
प्रमाणे होणाऱ्या खर्चास तसेच या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


राज्याची बहू आपत्ती प्रवणता आणि आपत्ती व्यवस्थापनात IRS प्रणालीचे महत्व विचारात घेऊन 
आपत्ती व्यवस्थापनासाठी राज्यात IRS प्रणाली लागू करण्यास आणि त्यासाठी होणाऱ्या रु. ३४,८१,७६,०००/- 
(रुपये चौत्तीस कोटी एक्क्याऐंशी लाख शहात्तर हजार फक्त) एवढा खर्चास प्रशासकौय मान्यत देण्यात येत आहे. 
सदर 1२ प्रणाली राज्यात लागू करण्याचे काम सन २०२९-२२ या वर्षात करण्यात येईल. 
IRS प्रणाली लागू करण्यासाठी निवडलेल्या कंपनीस खालीलप्रमाणे प्रदाने करण्यात येतील. 
« राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्र (५500) आणि जिल्हा आपत्कालीन कार्य केंद्र 1४00) येथे IRS प्रणालीची 
उभारणी आणि सदर प्रणाली सुरु केल्यानंतर ६० % निधी वितरीत करण्यात येईल. 
» IRS प्रणालीसाठी आवश्यक हार्डवेअरचा पुरवठा झाल्यानंतर १० % निधी वितरीत करण्यात येईल. 
* राज्यस्तरावर आणि जिल्हास्तरावर IRS प्रणाली संदर्भातील प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर ३० % निधी वितरीत 
करण्यात येईल. 


C:\Users\ramwir.sharma\Desktop\IRS प्रशासगीव मात्यता॥१8 एणाली लागू करण्यास प्रशासकीय मान्यता दे णेबाबत,..000% 


या कामी होणारा खर्च या कामी होणारा खर्च केंद्र शासनाकडून SDRMF अंतर्गत क्षमता बांधणी आणि 
पूर्व तयारी यासाठी प्राप्त होणाऱ्या १०% निधीतून करण्यात येईल. 


सदर आदेश नियोजन विभागाच्या सहमतीने त्या विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. नियोजन वि/अनो. 
सं./१७८/१४७५ दि. o¥.02, 2028 अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२११११७१५१७४४९९१९ असा आहे. सदर आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Cy io 
| क भे 


(हितेंद्र दुफारे) 
कक्ष अधिकारो, महाराष्ट्र शासन 


प्रत - 
१) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२) महालेखाकार, महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
३) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
४) वित्तीय सल्लागार व सह सचिव, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५) aS नस्ती. 


C\Users\ramwir_sharma\Desklop\IRS प्रशासकीय araam\ IAS प्रणाली लागू करण्यास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत . docx 


